सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ९] 


मंगळवार , दिनांक २२ मार्च २०१६ : चैत्र २ , शके १९३८ 


[किंमत ५ .०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


महानगरपालिकेच्या सातारा - देवळाई या हद्दवाढ क्षेत्राची 
औरंगाबाद महानगरपालिका, सातारा- देवळाई हद्दवाढ निवडणूक २०१६ चा निवडणूक कार्यक्रम निश्चित केलेला 
क्षेत्राची निवडणूक २०१६ 

आहे . त्याअर्थी, मी . ओम प्रकाश बकोरिया , ( भा .प्र. से.) आयुक्त , 
जाहीर सुचना 

महानगरपालिका , औरंगाबाद , दोन प्रभाग असलेल्या जागेचा 
जा .क्र ./मनपा/निवडणूक / ६२/ २०१६ दि . १९ /०३/ २०१६ ज्या परिशिष्ट - १ , रकाना क्र . ०३ मधील प्रभागांचा (वॉर्डाचा ) 
अर्थी, मा . आयुक्त , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र , सातारा- देवळाई निवडणूकीचा कार्यक्रम खालील प्रमाणे 
मुंबई यांनी त्यांचे पत्र क्र . रानिआ / मनपा - २०१६ / प्र .क्र .८ / जाहीर करीत आहे . 
का .०५ दिनांक ११.मार्च २०१६ अन्वये औरंगाबाद 

निवडणूक कार्यक्रम 


अ . क्र . 


निवडणूकीचा टप्पा 


टप्पा सुरु करण्याची/ पूर्ण करण्याची तारीख 


| १ . 


। 


२२/ ०३/ २०१६ 


आयुक्त म. न . पा . यांनी निवडणूक 
कार्यक्रम शासन राजपत्र व स्थानिक 
वर्तमानपत्रात प्रसिध्द करण्याची तारीख 
नामनिर्देशनपत्रे देणे 


२२ /०३/ २०१६ ( मंगळवार ) ते २८/ ०३/ २०१६ सोमवार 
( सकाळी ११ .०० ते दु. ३.०० ) तसेच २९ / ०३/ २०१६ मंगळवार 
( सकाळी ११.०० ते दु. २. ०० यावेळेत 
नामनिर्देशनपत्र देण्यात येतील ) 
( दि . २४ .०३.२०१६ व दि . २५.०३ .२०१६ ची सार्वजनिक 
सुट्टी व रविवार ( दि . २७/०३/ २०१६ रोजी नामनिर्देशनपत्रे 


औ . भाग १ अ ( असा ) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २२ मार्च २०१६ : चैत्र २ , शके १९३८ 


भाग १- अ असाधारण 


३ . | नामनिर्देशनपत्रे स्विकारण्याचा कालावधी 


२२/ ०३/ २०१६ ( मंगळवार ) ते २९ /०३/ २०१६ (मंगळवार ) 
( सकाळी ११. ०० ते दु. ३. ०० ) 
( दि . २४ . ०३ . २०१६ व दि . २५ .०३ .२०१६ ची 
सार्वजनिक सुट्टी व रविवार दि . २७/०३/ २०१६ 
रोजी नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्यात येणार नाहीत .) 


४ . 


| नामनिर्देशनपत्राची छाननी 


३० /०३/ २०१६ ( बुधवार ) ( सकाळी ११. ०० वाजल्यापासून ) 


छाननी पूर्ण झाल्यानंतर लगेच 


५ . | वैधरित्या नामनिर्देशित झालेल्या उमेदवारांची 

यादी प्रसिध्द करण्याचा दिनांक 


६ . | उमेदवारी मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक 


०१/ ०४/ २०१६ ( शुक्रवार ) ( दुपारी ३.०० पर्यंत ) 


७. |निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याचा दिनांक 


०२/ ०४ / २०१६ ( शनिवार ) ( सकाळी ११ .०० पासून ) 


८ - अ . | अंतिमरित्या निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची 

यादी प्रसिध्द करण्याचा दिनांक 


०२/ ०४ / २०१६ ( शनिवार ) 


८ -ब . | मतदान केंद्राची यादी प्रसिध्द करणे 


०२/ ०४ / २०१६ ( शनिवार ) 


८ - क . 


०२/०४/ २०१६ ( शनिवार ) 


महानगरपालिका, आयुक्त किंवा त्यांनी प्राधिकृत 
केलेल्या अधिकाऱ्याने मतदान केंद्रनिहाय मतदार 
यादी प्रसिध्द करणे . 


९ . | आवश्यक असल्यास मतदानाचा दिनांक 


१७/ ०४/ २०१६ (रविवार ) 
( सकाळी ७. ३० ते संध्याकाळी ५.३० पर्यंत ) 


१० . | मतमोजणी व निकाल जाहिर करण्याचा दिनांक | 


१८/०४/ २०१६ ( सोमवार ) सकाळी १० . ०० पासून 


११. | महाराष्ट्र शासन राजपत्रात निकाल प्रसिध्द करणे 


२०/०४/ २०१६ ( बुधवार ) रोजी किंवा तत्पूर्वी 


स्वाक्षरीत / 
( नि . ज .वागळे ) 

अवर सचिव , 
राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र 


तसेच आदेश जा . क्र ./ मनपा/निवडणूक / ५४/ २०१६ दिनांक 
१८/ ०३/ २०१६ अन्वये उपरोक्त निवडणूक कार्यक्रमानुसार 
आवश्यक ती कार्यवाही पार पाडण्यासाठी खालील तकत्यातील 
( परिशिष्ट - अ ) रकाना क्रमांक -२ मधील अधिकाऱ्यांची त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या रकाना क्रमांक - ४ मधील प्रभाग ( वॉर्ड ) 


करीता निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नेमणूक केलेली 
आहे . तसेच रकाना क्र . ३ मधील अधिकाऱ्यांची या प्रभागासाठी 
सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नेमणूक केलेली 
आहे . 


औरंगाबाद विभाग 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २२ मार्च २०१६ : चैत्र २, शके १९३८ 

परिशिष्ट - अ 
औरंगाबाद महानगरपालिका सातारा देवळाई हद्दवाढ क्षेत्राची पोट निवडणूक - २०१६ 
अ . क्र . निवडणूक निर्णय | सहाय्य निवडणूक निर्णय | प्रभाग ( वॉर्ड ) क्रमांक । कार्यालयाचे ठिकाण 

अधिकाऱ्याचे नांव व । अधिकारी यांचे नांव व 
पदनाम 

पदनाम 


श्री .पांडुरंग कुलकर्णी, श्री .एम . बी . काझी , 
निबंधक , मराठवाडा | तांत्रिक कक्ष प्रमुख , 
प्रशासकीय व विकास | महानगरपालिका , 
प्रशिक्षण प्रबोधनी, नाथनगर | औरंगाबाद . 
( उ ) पैठण जि . औरंगाबाद . 


| ११४ देवळाई सातारा भाग ए. जी .पी . पब्लिक स्कुल , 
| ११५ सातारा गाव सातारा गट नंबर ७१, बीड 
तांडा 

बायपास रोड , सातारा 
परिसर , औरंगाबाद . 


कोणत्याही मतदारास नामानिर्देशनपत्राच्या छापील नमुन्याच्या 
जास्तीत जास्त चार ( ०४ ) प्रती दिनांक २२ /०३/ २०१६ मंगळवार 
ते दिनांक २८ / ०३ / २०१६ सोमवार पर्यंत सकाळी ११. ०० ते 
दुपारी ३. ०० पर्यंत व मंगळवार दिनांक २९ /०३/ २०१६ मंगळवार 
या अंतिम दिवशी सकाळी ११.०० ते दुपारी २.०० वाजेपर्यत 


प्रत्येकी रक्कम रुपये १०० /-( अक्षरी रुपये शंभर फक्त ) या 
किमतीत विकत देण्यात येतील . 

उपरोक्त निवडणूक कार्यक्रमानुसार नामनिर्देशनासंबधी इतर 
सर्व कार्यवाही संबंधीत निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या 
कार्यालयातच होईल . 


स्थळ : - औरंगाबाद 
दिनांक :- २२ मार्च २०१६ 


( ओम प्रकाश बकोरिया ) 

आयुक्त , 
महानगरपालिका , औरंगाबाद . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २२ मार्च २०१६ : चैत्र २, शके १९३८ 


भाग १ - अ असाधारण 


लातूर शहर महानगरपलिका , यांजकडून 
लातूर शहर महानगरपलिका पोटनिवडणूक २०१६ 

प्रभाग क्र . ११ ब 
( मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश क्रमांक रानिआ / मनपा २०१६ प्र. क्र .८ / का - ०५ दि .११/ ०३/ २०१६ ) 

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १९४९ ( १९४९ चा मुंबई ५९च्या ) 
अंतर्गत लातूर शहर महानगरपालिकेमधील रिक्त पदाच्या निवडणूकीसाठी कार्यक्रम . 

जाहीर प्रगटन 
क्रमांक लामनपा/ कावि/निवडणूक / २०१६ लातूर शहर महानगरपालिका पोटनिवडणूक २०१६ प्रभाग क्र . ११ ब चा कार्यक्रम 
मा . राज्य निवडणूक आयोगाने संदर्भीय आदेशानुसार खालील प्रमाणे जाहीर केला आहे . 

निवडणूक कार्यक्रम 


निवडणूकीचा टप्पा 


टप्पा सुरू करण्याची /पुर्ण करण्याची तारीख 


२२ /०३/ २०१६ ( मंगळवार ) 


आयुक्त , महानगरपालिका 
यांनी निवडणूक कार्यक्रम शासन राजपत्र व स्थानिक 
वृत्तपत्रात प्रसिध्द करण्याची तारीख 
नामनिर्देशन पत्र देणे 


३ . | नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्याचा कालावधी 


२२ /०३/ २०१६ (मंगळवार ) ते २८ / ०३/ २०१६( सोमवार)( सकाळी 

११.०० ते दुपारी ३.०० ) तसेच २९ / ०३/ २०१६ (मंगळवार ) 
( सकाळी ११.०० ते दुपारी २.०० यावेळी नामनिर्देशनपत्र देण्यात 

येतील ) ( दि .२४.०३. २०१६ व दि . २५.०३ .२०१६ ची 
सार्वजनिक सुटटी व रविवार दि .२७/ ०३/ २०१६ रोजी 

नामनिर्देशनपत्रे देण्यात येणार नाहीत .) 
२२ /०३/ २०१६ (मंगळवार ) ते २९ / ०३ / २०१६(मंगळवार)( सकाळी 
११ .०० ते दुपारी ३.०० ) ( दि . २४ .०३. २०१६ व दि . २५.०३. २०१६ ची 

सार्वजनिक सुटटी व रविवार दि . २७/ ०३/ २०१६ रोजी 

नामनिर्देशनपत्रे स्विकारण्यात येणार नाहीत . ) 
३० / ०३/ २०१६ ( बुधवार ) ( सकाळी ११.०० वाजल्यापासुन ) 

छाननी पुर्ण झाल्यानंतर लगेच 


४. 


नामनिर्देशनपत्रांची छाननी 


०१ /०४ / २०१६ ( शुक्रवार ) ( दुपारी ०३ . ०० पर्यंत ) 
०२ / ०४/ २०१६ ( शनिवार ) ( सकाळी ११.०० पासून ) 

०२/ ०४/ २०१६ ( शनिवार ) 


८ - अ 


वैधरित्या नामनिर्देशित झालेल्या उमेदवारांची यादी 
प्रसिध्द करण्याचा दिनांक 
उमेदवारी मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक 
निवडणुक चिन्ह नेमुन देण्याचा दिनांक 
अंतिमरित्या निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी 

प्रसिध्द करण्याचा दिनांक 
८ - ब | मतदान केंद्राची यादी प्रसिध्द करणे 
८ - क | महानगरपालिका आयुक्त किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या 

अधिकाऱ्याने मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी प्रसिध्द करणे 

आवश्यक असल्यास मतदानाचा दिनांक 
१० . मतमोजणी व निकाल जाहिर करण्याचा दिनांक 
११ . | महाराष्ट्र शासन राजपत्रात निकाल प्रसिध्द करणे 


०२/०४/ २०१६ ( शनिवार ) 
०२ /०४/ २०१६ ( शनिवार ) 


१७/ ०४/ २०१६ ( रविवार ) ( सकाळी ०७.३० ते ०५.३० पर्यंत ) 
१८ /०४/ २०१६ ( सोमवार ) ( सकाळी १० .०० पासून ) 

२०/ ०४/ २०१६ ( बुधवार ) रोजी किवा तत्पूर्वी 


___ मा . जिल्हाधिकारी लातूर यांचेकडील आदेश क्र . २०१६/ नपाप्र / कावि - 
३८१ दि . १९/०३/ २०१६ अन्वये उपरोक्त पोट निवडणूक कार्यक्रमानुसार 
जरूर ती कार्यवाही पार पाडण्याकरिता खालील तक्त्यातील रकाना 


क्रमांक २ मधील अधिका-यांची नियुक्ती त्यांच्या नावासमोर नमूद काम 
करण्यासाठी येत आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २२ मार्च २०१६ : चैत्र २, शके १९३८ 


अधिकारी यांचे नाव व पदनाम 


प्रभाग क्रमांक व नाव 


कामाचे स्वरूप 


नामनिर्देशनपत्रांचे वाटप , 
स्वीकृत इत्यादी निवडणूक विषयक 
कार्यवाही करणेचे ठिकाण 


3 


प्रभाग क्र . ११ ब कल्पना 
नगर , श्रमसाफल्या 
सोसायटी लातूर 


निवडणूक 
निर्णय अधिकारी 


कै . यशवंतराव चव्हाण सभागृह , 
लातूर शहर महानगरपालिका , लातूर 


१ . | श्री कमलाकर फड, 

उपजिल्हाधिकारी 
( भु . संपादन ) पूर्णा प्रकल्प 

जिल्हाधिकारी कार्यालय लातूर 
| श्री शेख कलीम 

क्षेत्रिय अधिकारी 
लातूर शहर महानगरपालिका , लातूर . 


२ . 


प्रभाग क्र . ११ ब कल्पना 
नगर , श्रमसाफल्या 

सोसायटी लातूर . 


आचार संहिता 
कक्ष प्रमुख 


श्री आर . आर. पटेल , लेखा व 
लेखापरिक्षण संवर्ग अधिकारी, 
लातूर शहर महानगरपालिका , 
लातूर . 


प्रभाग क्र . ११ ब कल्पना 
नगर , श्रमसाफल्या 
सोसायटी लातूर . 


उमेदवारांच्या 
खार्चाचेहिशोब 
तपासणी कक्ष 
प्रमुख 


उपराक्त निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचेकडे निर्णयासाठी सुपुर्त करण्यात 
आलेल्या रकाना क्र . ३ मधील संबधित प्रभागासाठी नामनिर्देशनपत्रे २२/ 
०३/ २०१६ (मंगळवार ) ते २८/ ०३ / २०१६ ( सोमवार) ( सकाळी ११.०० ते 
दुपारी ३.००) तसेच २९ /०३/ २०१६ ( मंगळवार ) ( सकाळी ११.०० ते दुपारी 
२ .००) ( दि . २४ . ०३. २०१६ व २५.०३ .२०१६ ची सार्वजनिक सुटटी व रविवार 
दि . २७/ ०३/ २०१६ रोजी नामनिर्देशनपत्रे देण्यात येणार नाहीत .) रकाना 
क्र . ५ मधील नमुद केलेल्या त्यांच्या संबंधित कार्यालयात देण्यात येतील . 
नामनिर्देशनपत्राचे ४ ( चार ) छापील नमूने कोणत्याही उमेदवारास दि . 
२२ / ०३/ २०१६ (मंगळवार ) ते २८ / ०३/ २०१६ ( सोमबार ) ( सकाळी ११. ०० 
दुपारी ३.०० ) व दि . २९/ ०३/ २०१६ (मंगळवार )( सकाळी ११. ०० ते दुपारी 
२.०० ) पर्यत प्रत्येकी रुपये १०० / - ( अक्षरी रुपये शंभर फक्त ) 


या किंकतीत विकतदेण्यात येतील . दि . २२ /०३/ २०१६ ( मंगळवार ) ते 
२९ / ०३/ २०१६ (मंगळवार) ( सकाळी ११. ०० दुपारी ३.०० ) नामनिर्देशनपत्र 
स्विकारण्यात येतील दि . २४ .०३. २०१६ व दि . २५ .०३. २०१६ ची सार्वजनिक 
सुटटी व दि . २७/०३/ २०१६ रोजी नामनिर्देशनपत्रे स्विकारण्यात येणार 
नाहीत .) 

उपरोक्त पोटनिवडणूक कार्यक्रमानुसार नामनिर्देशनपत्रासंबंधी व 
इतर सर्व निवडणूक विषयक कार्यवाही निवडणूक निर्णय अधिका- यांच्या 
कार्यालयात होईल . 

आयुक्त 
लातूर शहर महानगरपालिका, लातूर 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारुती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथे मुद्रित करुन प्रकाशित केले. 


